वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर निधीतून शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद या 
संस्थेस यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 


. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 


प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 


. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


औरंगाबाद यांचे प्रत्र क्र. जिनिस/ जिवायो/सुधारीत तरतूद/ 
२०२०-२१/ २०८२, दि. १४/१२/२०२० 


. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/ 


शावैमवरु/जिवायो/एप्रस्ताव/१-म/ ४९५५/२०२१, दि. २६.०२.२०२१ 


झासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक 


जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये १,४६,०३,४६२ /- (रु. एक कोटी सेहेचाळीस 


लक्ष तीन हजार चारशे बासष्ठ फक्त ) इतक्या रक्कमे ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८७ /प्रशा-१ 


अ यंत्राचे नांव नग प्रती नग एकण यंत्राची 
क्र. संख्या । यंत्राची किंमत किंमत 
।_१_ | हार्ड अण्ड सॉफ्ट टिश्यु लेझर | 9 | ४५००००० 8400000 
2 | ad Rear aed हॅन्डपीस | ao | ० २४५०० २४५००० 
3 | ओटी टेबल अण्ड आल अँक्सेसरीज | a | २८०५०० २८०५०० 
४ | पीझोसर्जरी युनीट | १_| ६००००० ६००००० 
4 | डीजीटल AS गाईड | १_| १९५००० १९५००० 
६ | एक्स्ट्रा ओरल GR विथ बक ear ४ ९५००० 3८०००० 
७ | अओटोमेटिक टिर्यू प्रोसेसर | 4 | १४००००० १४००००० 
हॉट एअर ओवन | १_| ६५९६२ ६५९६२ 
सोफ्ट टिश्यू डायोट लेझर | १_| ३५०००० 340000 
| 90 | आऑटोमेटीक SSH फॉर आयओपीए २ २९५००० ५९०००० 
हिया सीरॅमिक युनिट | a | 340000 340000 
१२ | 38h Sco प्रींटर | 9 | 3400000 3400000 
१३ | सायनस लीफ्ट इन्स्ट्रमेंट कोट लॅटरल क्रौस्टल शि २९५००० २९५००० 
अपरोच 
१४ | पोटेबल UR मशीन ४ २५००० १००००० 
१५ | एक्सट्रकान फोरसेप अण्ड अँलेवेटर सेट विथ शि ५०००० ५०००० 
पेरीओटोम 
१६ | पल्प टेस्टर १ १५००० १५००० 
१७ | बोन स्क्रपर 1१ | १०००० १०००० 
१८ | इलेक्ट्रो सजिकल युनिट शिक ५०००० ५०००० 
१९ | डायरेक्ट सायनस लीफ्ट इन्स्ट्रमेट कोट | 4 | ३०००० 30000 
२० । इमप्लांट मेनटेन्स कौट 1 १_| 30000 30000 
२१ | एअर रोटर हॅन्डपीस विथ एलईडी | a | 42000 १२००० 
२२ | रीजीड स्प्लळीट कीट pa | १२०००० १२०००० 
२३ | एक्सट्रकान कोट विथ पेरीओटोम अँण्ड Basch | ७७००० ७७००० 
२४ । युव्ही चेम्बर 1१ | १५००० १५००० 
२५ | बायोस्टर/मीनीस्टर | १_| ६२५००० ६२५००० 
२६ | sa हीट स्टरलायझर २ ५८००० ११६००० 
२७ | स्कॅनर विथ ट्रांन्सपरंन्सी अेड्पटर १ ४२००० ४२००० 
२८ | Sede सेपालोमेट्रीक सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशन | oa | ६००००० ६००००० 
एकूण किंमत | १,४६,०३,४६२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 


अटी :- 


१, 


षु. 


Go 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या 
निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 
संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच 
अनुषंगीक शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


Wd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८७ /प्रशा-१ 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११.समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. start प्रकारे निविदा 
प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


१२.रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM ) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद या 
संस्थेने खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर व प्रत्यक्षात वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च भागवावा. 


मागणी क्रमांक :- ओ -४७ 
४२१० न्न वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 
भांडवली खर्च 
०३ - | वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - | विषमचिकित्सा 
(४७)(०१) ia रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करणे 
५२ | यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १४३१) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१५५९५८४११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ARUN ij 

MURLIDHAR ८ me 

RAO i778 

DAHALEF seo 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


C OC Av A -0 


aa) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


